RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


जेजीए/ सीपीडी/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८४ ९/ २०१८, दिनांक २९ मे २०१८ 
असा आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 
जळगाव , २९ मे २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७९ ८/ सन २०१८.- मी, अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित बनोबाई महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , वसंतवाडी , पोस्ट 
आमडदे, तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ) / ( डी )/८४८ / २०१८ , 
दिनांक २९ मे २०१८ असा आहे. 


- 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ८०६ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित कोळी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , तोंडापूर , तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 

( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ) /( डी )/८५०/ २०१८ , दिनांक २९ मे 
२०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , 


२ ९ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ८०० / सन २०१८.- मी, अशोक 
डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित धनगर महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , नरवाडे, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 


अशोक डी . बागल, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , २९ मे २०१८ . 


वि ( एच ) २५५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


२ 


वाचावे.- ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ ( २), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/२०१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७ /९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 

( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर यांचे दिनांक २२ मार्च २०१८ चे पत्र /प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


१ 


आदेश 


, 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१ / अशोक बँक/ क. १५६/ अधि ./ ८५९/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . युवराज 


माधव रोकडे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


२ 


श्री . अभय रमाकांत निघोजकर 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर 


- 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग, अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी 

देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ-३ व अ-४ पहावा . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


३ 


या 


. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे अशोक सहकारी बँक 

लिमिटेड, अहमदनगर ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर " 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 

नाही. 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे, २३ एप्रिल २०१८ . 


, 


१ 


. 


, 


, 


२ 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१. 

( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/१५६ ( २), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ -सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७) प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव यांचेदिनांक ११ ऑगस्ट २०१८ चे पत्र / 


१ 


प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / जळगाव ज. बँक / क. १५६/ अधि ./ ९०६/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये जळगाव जनता सहकारीबँक लिमिटेड, जळगाव या बँकेच्या पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , पुढील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . दिपक ना. साळुखे 


सहायक महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


मुंबई 


मुं 


ई 


२ 


श्री . ओंकार उ . पाटील 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


३ 


श्री . भास्कर निं . साळुखे 


सहायक महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


४ 


श्री . बाळासाहेब ब . पवार 


सहायक महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद 


५ 


श्री . 


धुडकू ला . महाले 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


६ 


श्री . आनंदा के . वाणी 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


७ 


श्री . दिलीप ना . संन्यासी 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


८ 


श्री . मोतीलाल रा . लोहार 


सहायक महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


or 


श्री . हेमंत द . चंदनकर 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


१० 


श्री . कपिल पं . चौबे 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


११ 


श्री . प्रमोद बा . पाटील 


उपव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


१२ 


श्री . गजानन रा . खोरखेडे 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


धुळे 


१३ 


सौ . स्वाती सं . 

भावसार 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


१४ 


श्री . सुनिल ए. भामरे 


सहायक महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


१५ 


श्री . लालचंद ना . पाटील 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जळगाव 


१६ 


सौ . उज्वल स. कुलकर्णी 

उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

धुळे 
अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी 

देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


५ 


( ८) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे जळगाव जनता सहकारी 

बँक लिमिटेड, जळगाव ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड , 

जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, २७ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे.- ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ (२), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 


२ 


१ 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१७/ ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५ ) सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड यांचेदिनांक ६ मार्च 

२०१८ चे पत्र/ प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


चे 


क्रमांक ना.बँका / सआ -१ / वैद्यनाथ अ.बँक / क . १५६/ अधि ./ ६ ९ १/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये दि वैद्यानाथ अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड या बँकेच्या पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , पुढील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
३१ 

मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


१ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


بده 


४ 


५ 


१ 


श्री . एस. पी . खंदाडे 


प्र . सहा. सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड 


२ 


श्री . एन . एन . गिते 


विशेष कार्याधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बीड 


३ 


श्री . पी . टी . कुलकर्णी 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड 


४ 


श्री . आर . बी . घोडके 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड 


श्री . व्ही . डी . अघाव 


प्रो . सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड 


६ 


श्री . डी . आर. चौहान 


प्रो . सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


लातूर 


७ 


श्री . जे . 


एस. फपागिरे 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


लातूर 


८ 


श्री . एस . ए. कापसे 


प्रो . व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद 


श्री . जी . एन . सोमाणी 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


परभणी 


१० 


श्री . टी . डी . मुंडे 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर 


११ 


श्री . एस . जी . 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर 


१२ 


श्री . एस . डी . थिगळे 


सहा. व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


१३ 


श्री . एस . पी . म्हाळगी 


व्यवस्थापक 


जालना 


१४ 


श्री . एस . एम . पवार 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सोलापूर 


१५ 


श्री . एस . एस . जोशी 


विशेष कार्याधिकारी 


जळगाव 


, 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयासह 

या कार्यालयास सादर करावी . 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक 

लिमिटेड , परळी वैजनाथ , जिल्हा बीड ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


७ 


( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील सूचनांचेपालन करावे. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने नोटीस, आदेश व पत्रव्यवहारामध्ये सदर आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ३ एप्रिल २०१८ . 


२ 


. 


वाचावे.- ( १ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ ( २), 

दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/ ९ , दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, बीड यांचेदिनांक ३ एप्रिल २०१८ चे पत्र / 


प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / श्रीछराशाहू बँक/ क . १५६ / अधि ./ ८४६/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , बीड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिचीविक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


३१ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बिडवे ज्ञानेश्वर भाऊराव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


बीड 


२ 


श्री . कदम गोरख बलभीमराव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


औरंगाबाद 


३ 


श्री . येडे संदिपान दिगंबर 


शाखा समूह प्रमुख 


वसुली अधिकार 


अहमदनगर 


४ 


श्री . पवार बिभीषण अर्जुनराव 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकार 


लातूर 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


. 


. 


अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे कार्यालयासह या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग 
अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे 

कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२ , अ -३ व अ-४ पहावा . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे श्री छत्रपती राजर्षी शाहू 
अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , बीड (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे 

लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को 

ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , बीड ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 

नाही. 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे.बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


१ 


करावा . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे. 


पुणे , १९ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


on 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ ( २), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र. क्र . १२० /१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
(४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


. 


१ 


( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पूर्णवादी नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड, बीड यांचेदिनांक १५ मार्च २०१८ चे पत्र/ प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


, 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ पूर्णवादीना.बँक/ क. १५६ / अधि./८७१ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये पूर्णवादी नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड, बीड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . राजुरीकर प्रल्हाद अंबादासराव 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


बीड 


२ 


श्री . जाधव सतिष मुकुंदराव 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


बीड 


३ 


श्री . सानप नवनाथ विश्वनाथ 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


बीड 


30 


श्री . महाजन शशिकांत उमाकांत 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


अहमदनगर 


५ 


श्री . जायभाए रामप्रताप भगवतराव 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


औरंगाबाद 


६ 


श्री . बाभुळगांवकर उदय मोरेश्वर 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


लातूर 


७ 


श्री . बक्षी धनंजय रमेशचंद्र 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकार 


जालना 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयासह या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे 

कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे पूर्णवादी नागरिक सहकारी 

बँक लिमिटेड , बीड (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पूर्णवादी नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड , 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


बीड , 


. 


१ 


- 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


, 


पुणे, २७ एप्रिल २०१८ . 


, 


२ 


वाचावे.- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह) 

( २) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ (२), 
दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक ना.बँका/ डी. ४/ ना.पत / क . १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक 

१ जानेवारी २०१७. 
( ८ ) पुसद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसद , जिल्हा यवतमाळ या बँकेकडील पत्र दिनांक २१ मार्च २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


११ 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / पुसद अर्बन को - ऑप . बँक / क. १५६ / अधि. / वि.व.अ. ६८ ९/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुसद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसद , जिल्हा यवतमाळ या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुदा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . गजानन बापूराव पोळकट 


प्र. वसुली व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


यवतमाळ 


२ 


श्री . प्रविण उत्तमराव अघम 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


यवतमाळ 


३ 


श्री . महावीर केशवराव महाजन 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


यवतमाळ 


४ 


श्री . राजु पंडीतराव सुरते 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नांदेड 


५ 


श्री . दिपक देवीदास मावळे 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


चंद्रपूर 


६ 


श्री . आनंद सुरेश धोटे 


प्र. वसुली व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नागपूर 


७ 


श्री . जयंत बाजीराव दारव्हटकर 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


वर्धा 


८ 


श्री . नरेश भारतराव पेंशनवार 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद 


or 


श्री . लक्ष्मीलाल मोतिरामजी शर्मा 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


१० 


श्री . विजय दादाराव खांदवे 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अमरावती , 


बुलढाणा 


११ 


श्री . पवन विनोदराव शिवरामवार 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर 


१२ 


श्री . दत्ता अडेलू वाडेकर 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


हिंगोली 


१३ 


श्री . सतिश दामोदरराव गेंटलवार 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


ठाणे , रायगड 


१४ 


श्री . रामकुमार 

रामा अभिलाश 


शुक्ला 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


वाशिम 


१५ 


श्री . संजय दिगंबरराव सुरोशे 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अकोला 


१६ 


श्री . मोहम्मद इलियास मो . उस्मान 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नांदेड 


१७ 


श्री . विलास दत्तात्रय जन्नावार 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


यवतमाळ 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १९ ६१ चा नियम १०७ 

मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , यवतमाळ यांचे कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२ , अ -३ व अ -४ पहावा . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे पुसद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह 
बँक लिमिटेड , पुसद , जिल्हा यवतमाळ ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे 
लिहावे . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पुसद अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 

पुसद, जिल्हा यवतमाळ असा फलक लावता येऊ शकेल. 


. 


१ 


( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , ५ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ 


( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ ना.पत/ क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ 
(४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


५ 


( ५) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक 

१ जानेवारी २०१७. 


( ७) अवसायक , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


१३ 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / क . १५६ / वसंतदादा सह . बँक/ वि.व.अ./ ८७० / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ), जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
१०५ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ (१) व नियम, १ ९६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


يه 


४ 


५ 


१ 


श्री . सी . जी . मोटे 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


२ 


श्री . व्ही . एन . माने 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई, नवी मुंबई , 
रायगड व ठाणे जिल्हा. 


श्री . डी . जी . मदने 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


श्रीमती एम . ए. पाटील 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


३ 
४ 
५ 

६ 


श्री . ए. बी . कांबळे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सोलापूर जिल्हा 


श्री . आर . आर . टांकसाळे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


७ 


श्री . एच. 


सी . बनसोडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


८ 


श्री . एस . डी . पाटील 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद, बीड , 
जालना, परभणी जिल्हा. 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ चे नियम १९६१ चा नियम १०७ 

मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ , कलम १०५ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरामह विहित नमुन्यात अ -३, 

अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सांगली यांना सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 

येणार नाहीत . 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


( ८) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसंतदादा शेतकरी 
सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात), जिल्हा सांगली (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९६१ चे 
नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली ( अवसायनात), जिल्हा सांगली ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २३ एप्रिल २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६ ( २ ), 
दिनांक मार्च 

१ ९ ६८ . 


१ ९ 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 


२ 


( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क . १५६ / प्रशिक्षण / ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 


( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 


( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


१ 


( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ-५/ वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


- 


- 


( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक वि-q/विवेकानंदपत / क. १५६/ प्रस्ताव/ सन 

२०१८ , दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


१५ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२ /विवेकानंदपतसंस्था/ क. १५६/ अधिकार प्रदान/ ३८५२ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणोरे, तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १०१, कलम ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


चे 


परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . सोमनाथ आनंदा नेहे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उपविधीत नमूद अकोले तालुका 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २ , ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अकोले यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक वि-q/विवेकानंदपत / क . १५६/ प्रस्ताव / सन 

२०१८, दिनांक २५ एप्रिल २०१८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्च निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) 


मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


, 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


, 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 

पतसंस्था मर्यादित , गणोरे , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा . सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अकोले , 

जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक वि -१ /विवेकानंदपत/ क . १५६/ प्रस्ताव/ सन २०१८ , दिनांक २५ एप्रिल २०१८ नुसार 
आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


१ 


( १३) वसुली अधिकाऱ्याने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचेमुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ 

मे २०१८ . 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६(२ ), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 


२ 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/प्र. क्र . १२०/ १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 


( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 


(५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/फेडरेशन 

वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/ १७, दिनांक २२ मार्च २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


, 


६ 


( ८ ) उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक वि -५/ संगमनेर ता . फेड/ वसुली अधिकार , 

दिनांक २६ एप्रिल २०१८ चे प्राप्त दिनांक ५ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


१७ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२ / संगमनेर तापतफेड / क. १५६ / अधिकार प्रदान/ ३८५३/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये संगमनेर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१, कलम 
९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . तेजस तेजपाल पवार 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

संगमनेर तालुक्यापुरते 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१, ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

संगमनेर यांचेकार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. 


५ 


१ 


६ 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ सआ 

५ / खर्च/वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली 

दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
(७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , संगमनेर तालुका सहकारी पतसंस्था 

फेडरेशन मर्यादित , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


w 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश, जा. क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश /१८, दिनांक ६ एप्रिल 

२०१८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/ फेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती /१७, दिनांक २२ मार्च २०१७ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 

अनिलकुमार एम. दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ मे २०१८ . 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६( २), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


२ 


२१ नोव्हेंबर 


२०११. 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
(४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत/ डी-४/पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ /फेडरेशन 
वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/ १७, दिनांक मार्च 

२०१७ . 


२२ 


( ७ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश, जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पारनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक सनिपा/ वि -१/ कलम १५६/ वसुली अधिकार/ २०१८ , दिनांक 
९ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


क्रमांक वि -२/ पारनेरतापतफेड/ क . १५६/ अधिकार प्रदान / ३८५४/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) 
व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, अनिलकुमार एम. दाबशेडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये पारनेर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१, 
९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार पुढील अटींस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . संपत किसन निघुट 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पारनेर तालुक्यापुरते 
पारनेर तालुक्यापुरते 


२ 


श्री . प्रदिप विठ्ठल खोसे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पारनेर यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


. 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ 
वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८) शासन निर्णय , क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” पारनेर , 
तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, पारनेर , जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पारनेर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन 

मर्यादित , पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था/सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


( १३) वसुली अधिकाऱ्याने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५//फेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/ १७, दिनांक २२ मार्च २०१७ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 

अनिलकुमार एम . दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक, 


सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ 


मे 


२०१८ . 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६( २), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 


. 


( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 


( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत/ डी -४/पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 


( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 


(६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . पतसंस्था/ सआ -५ /फेडरेशन 

वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/ १७, दिनांक २२ मार्च २०१७. 


( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश, जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश /१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ८ ) अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

५ ९ ०/ २०१८ , दिनांक ८ मे २०१८ . 


आदेश 


. 


क्रमांक वि -२/ जिल्हा फेडरेशन / क . १५६/ अधिकार प्रदान / ३८५५/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) 
व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार एम . दाबशेडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १०१, 
कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार पुढील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


२१ 


परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


. 


५ 


नगर 


, 


श्री . पवार बाबासाहेब परसराम 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 

करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ 
सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / 

वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


, 


६ 


( ८ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी " 
अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित, अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी 

फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


कर्ज वसूल 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


सआ-५ 


( १३) वसुली अधिकाऱ्याने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . पतसंस्था / 

-५ /फेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती /१७, दिनांक २२ मार्च २०१७ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचेमुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 

अनिलकुमार एम . दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , 

१५ 


मे 


२०१८ . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ 


( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ ( २), दिनांक १ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 


( ४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओझर मर्चटस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ओझर ( तांबट ), तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक यांचे 

दिनांक १६ एप्रिल २०१८ चे पत्र / प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / ओझरम् बँक/ क . १५६/ अधि./ ९ ७८/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

चे कलम १५६ 

अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये ओझर मर्चेटस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ओझर (तांबट ), तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चेकलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . तात्यासाहेब रा. गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


नाशिक 


२ 


श्री . विकास बाबुराव मोरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


नाशिक 


३ 


श्री . ज्ञानेश्वर दत्तात्रय व्यवहारे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


नाशिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


२३ 


अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे ओझर मर्चेटस् को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , ओझर ( तांबट ), तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, ओझर मर्चटस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, 

ओझर ( तांबट ), तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, २५ एप्रिल २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


वाचावे.- ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ ( २), दिनांक १ ९ 

मार्च 
१ ९ ६८ . 
( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दिनांक डिसेंबर 

२०१५ 

रोजीचे आदेश. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


५ 


१ 


( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि हस्ती को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , दोंडाईचा , जिल्हा धुळे यांचेदिनांक १५ मार्च २०१८ चे पत्र / 


प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१/ दि हस्ती बँक / क. १५६/ अधि ./९ ७९ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि हस्ती को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, दोंडाईचा, जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


२ 


سره 


४ 


५ 


१ 


धु 


२ 


३ 


जळगाव 


. 


श्री . एम . एल. पाटील 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकार 

धुळे 
श्री . एस . जे . शहा पासिंग ऑफिसर वसुली अधिकार 

नंदुरबार 
श्री . जे . डी . सोनवणे 

ऑफिसर 

वसुली अधिकार 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात भरण्यात यावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ-३ व अ -४ पहावा . 
(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ , बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


२५ 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढेदिहस्ती को - ऑपरेटिव्ह बँक 

लिमिटेड , दोंडाईचा, जिल्हा धुळे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि हस्ती को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 

दोंडाईचा, जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

२०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


६ एप्रिल 


१ 


, 


( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, २५ मे २०१८. 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 

( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ (२), दिनांक १९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


, 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७/ ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक. 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 


( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री महावीर सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव यांचेदिनांक १८ जानेवारी २०१८ व दिनांक ९ एप्रिल 

२०१८ चे पत्र / प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / श्रीमहावीरस. बँक / क . १५६/ अधि ./ ९ ८०/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री महावीर सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 

मार्च 
२०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


जळगाव 


२ 


श्री . अशोक गिरधर चौधरी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकार 
श्री . गणेश त्र्यंबक पाटील 

कर्ज अधिकारी वसुली अधिकार 

औरंगाबाद 
अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 


. 


- 


५ 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे श्री महावीर सहकारी बँक 

लिमिटेड , जळगाव (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री महावीर सहकारी बँक लिमिटेड , 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 


जळगाव 


( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


२७ 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, २५ एप्रिल २०१८ . 


, 


- 


वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 

( २ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक. 


. 


१ 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड , लोणी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर यांचेदिनांक १६ एप्रिल 
२०१८ 

चे पत्र / प्रस्ताव . 


. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / प्रवरा सह. बँक/ क . १५६/ अधि./ ९ ८५/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड, लोणी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


असिस्टंट जनरल मॅनेजर 


अहमदनगर 


मॅनेजर 


अहमदनगर 


असिस्टंट मॅनेजर 


अहमदनगर 


२ 
३ 
४ 
५ 

६ 


असिस्टंट मॅनेजर 


अहमदनगर 


श्री . सुपेकर सम्राट यशवंत 
श्री . दत्तात्रय सर्जेराव कडू 
श्री . आदिनाथ वामन अटक 
श्री . भिमाशंकर स . आंधळे 
श्री . अशोक पोपटराव घोलप 
श्री . ज्ञानदेव कारभारी आव्हाड 
श्री . सुभाष केशवराव सावंत 
श्री . बाबासाहेब भु . नागवे 
श्री . हर्षल प्रकाश खर्डे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मॅनेजर 
मॅनेजर 


अहमदनगर 


अहमदनगर 


७ 


मॅनेजर 


अहमदनगर 


८ 


औरंगाबाद 


मॅनेजर 
मॅनेजर 


पुणे 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३, अ -४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी . 


, 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे प्रवरा सहकारीबँक 
लिमिटेड , लोणी, तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ 
अन्वये) असे लिहावे. 


( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, प्रवरा सहकारी बँक लिमिटेड , लोणी, तालुका 

राहाता, जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, ५ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


२ ९ 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 


. 


( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ (२), दिनांक १ ९ 

मार्च 
१ ९ ६८ . 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 


( ४) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


( ५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि जनलक्ष्मी को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक यांचे दिनांक २३ मार्च २०१८ व दिनांक २ मे २०१८ 


चे पत्र . 


आदेश 


चे कलम १५६ 


, 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ /दिजनलक्ष्मीबँक / क. १५६ / अधि ./ १०६० / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि जनलक्ष्मी को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . विजय हरिभाऊ शेजवळ 


ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


२ 


श्री . शरद शंकर दिक्षीत 


सिनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


३ 


श्री . माणिक कारभारी गुंजाळ 


सिनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


४ 


श्री . अजित गोपाळ मांडवगणे 


उपव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


मुंबई 


५ 


श्री . कैलास वामनराव माळोदे 


सिनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


६ 


श्री . मिलींद भास्करराव ताथोडे 


सिनिअर लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


७ 


श्री . शंकर महादेव जाधव 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


ठाणे 


८ 


श्री . दिनकर पुंडलिक खाडे 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई 


-- 


अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


- 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास माहिती 
सादर करावी . 


. 


, 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


, 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे दि जनलक्ष्मी को - ऑपरेटिव्ह 
बँक लिमिटेड, नाशिक ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि जनलक्ष्मी को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 

नाशिक " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही. 


१ 


, 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, १६ मे २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


३१ 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१. 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ (२), दिनांक १९ 


. 


मार्च १ ९ ६८ . 


( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


१ 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 


( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि बिझनेस को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक ४ मे २०१८ चे पत्र . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


. 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ /बिझनेस बँक / क . १५६/ अधि ./ ११३१ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि बिझनेस को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , नाशिक या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ 

मार्च 
२०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


३ 


संगतानी वंदना उत्तम 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

नाशिक 
श्री . लिंगायत संतोष दिगंबर 

असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी 

नाशिक 
श्री . तुपलोंढे सुभाष यशवंत 

ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्ह वसुली अधिकारी 

नाशिक 
अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास माहिती 
सादर करावी. 


- 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १ ९ ४० 


असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे दि बिझनेस को - ऑपरेटिव्ह 

बँक लिमिटेड , नाशिक (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
(९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि बिझनेस को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, 

नाशिक " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


, 


( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , १७ मे २०१८ . 


वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 


, 


( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ (२), दिनांक 
१ ९ 

मार्च 
१ ९ ६८ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७ / ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक. 


( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ -सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 


( ७) या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ३ एप्रिल २०१८ 


( ८ ) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वास को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , नाशिक यांचे दिनांक २२ 


२०१८ व दिनांक २३ मे 


, 


२०१८ 


चे 


पत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १९ ४० 


३३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / विश्वास बँक/ क . १५६/ अधि ./११३५ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . नागनाथ यगलेवाड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये विश्वास को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , नाशिक या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सौ . सारिका समीर देशपांडे 


अतिरिक्त मुख्य 


वसुली अधिकारी 


कार्यकारी अधिकारी . 


जिल्हा जळगाव येथे मौजे राजवड , तालुका 
पारोळा, जिल्हा जळगाव सर्व्हे नंबर ३०७/१ , 
३०७/२, ३१७, ३४७/३ एकूण क्षेत्र १३ एकर 
( सौ . कल्याणी रविंद्र सपकाळ) . 
( १) जिल्हा बुलढाणा येथे मौजे उमाळा, तालुका 
जिल्हा बुलढाणा सर्व्हे नंबर ७५ क्षेत्र २ हेक्टर 
२ आर ( श्री . रविंद्र गंभीरराव सपकाळ) , 


२ 


श्री . राजेंद्र हरिभाऊ जाधव 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


( २) मौजे वरळी, जिल्हा मुंबई सिटी सर्व्हे नंबर 
७८४- बी , ७८५, ७८५- ए , ऑफिस नंबर २२ क्षेत्र 
३७३.४० चौरस फूट ( श्री . रविंद्र गंभीरराव 
सपकाळ) , 


( ३) मौजे वरळी, जिल्हा मुंबई सिटी सर्व्हे नंबर 
७८४, ७८५ फ्लॅट नंबर १२०१ क्षेत्र १००१ चौरस 

फूट ( सौ . कल्याणी रविंद्र सपकाळ). 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी 

देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


- 


, 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे विश्वास को - ऑपरेटिव्ह बँक 

मिटेड, नाशिक ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, विश्वास को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 

नाशिक " असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 

नाही. 
( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

डॉ . नागनाथ यगलेवाड , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
२०१८ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 


१ 


पुणे, २५ 


मे 


पुणे . 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १ ९ ६१. 

( २) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७ /९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ७) मॅनेजर , श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे दिनांक १६ एप्रिल २०१८ व दिनांक ११ मे 

२०१८ चे पत्र . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


चे कलम १५६ 

महाराष्ट्र 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ श्री रुक्मिणी बँक / क . १५६ / अधि./११४०/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक 

३१ 

मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


३५ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


व्यवस्थापक 


अहमदनगर 


१ 
२ 

३ 


. 


श्री . अशोक विठ्ठल मडके 

वसुली अधिकारी 
श्री . प्रदीप जालींदर जगताप 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
श्री . राजेंद्र आबासाहेब गावडे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९ ६१ चा नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती 

सादर करावी. 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 

असलेचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात 

येणार नाहीत . 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे श्री रुक्मिणी सहकारी बँक 
लिमिटेड , श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे 

लिहावे . 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

२०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 
( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . नागनाथ यगलेवाड , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
पुणे, २५ मे २०१८ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


, 


६ एप्रिल 


१ 


, 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.रद्द आ / १०६६ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा 
आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ 
एलएफटी/ १३३० / १ ९९ १, दिनांक १९ मार्च १ ९९ ३ अन्वये नोंदणी 
केलेल्या किसान उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 
पाबळ , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / आरएसआर / सीआर/ ४०५६/ २३०५/ 
सन २०१८.- मी , गो . मो . नांगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , श्री साई अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , वांबोरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ आरएसआर/ सीआर/ 
४०५६/ सन २०१८ , दिनांक ८ जानेवारी २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणारी साधन संपत्ती संस्था असे आहे. 


- 


सदर संस्था दिनांक २१ मे २०१८ पासून विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


राहुरी, ८ जानेवारी २०१८ . 


दिनांक २१ 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 

मे २०१८ रोजी निर्गमित केला आहे . 


आदेश 


पारनेर , 


२१ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ आरएसआर/ सीआर/ ४०५८ / २६४१ / 
सन २०१८.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , भिल्ल समाज आदिवासी फळबाग कामगारांची 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी, तालुका राहुरी, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल/ ४०५८/ सन २०१८ , दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१८ असा आहे. 


, 


क्रमांक सनिपा/ वि -३ / नों.रद्द आ / १०८५/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा 
आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ 
एलएफटी/ १ ९ ४१/ १ ९९ ८ , दिनांक १७ सप्टेंबर १ ९९ ८ अन्वये नोंदणी 
केलेल्या इंदिरा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 
टाकळीढोकेश्वर, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले 
असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


, 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणारी इतर संस्था असे आहे . 
राहुरी , २६ फेब्रुवारी २०१८. 


सदर संस्था दिनांक २३ मे २०१८ पासून विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 
दिनांक २३ मे २०१८ रोजी निर्गमित केला आहे. 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पारनेर , 

जळगाव. 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय / आरएसआर / सीआर/ ४०५७/ १४६/ सन 
२०१८.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , दैवत ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
टाकळीमियाँ, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल / ४०५७/ सन २०१८ , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ असा आहे . 


, 


पारनेर , २३ 

मे २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १ ९ ४० 


३७ 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणारी साधन संपत्ती संस्था असे आहे . 


राहुरी , ५ एप्रिल २०१८ . 


, 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ७४७/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित गढरी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , खडकिसिम , तालुका 
चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८३१/ २०१८ , दिनांक २२ 
मे २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 
जळगाव , २२ मे २०१८ . 


. 


. 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ आरएसआर/ सीआर/ ४०५८/ ५१ ९/ सन 
२०१८.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे असे जाहीर 
करतो की , धनश्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राहुरी, 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ आरएसआर/ सीआर/ ४०५८ / सन २०१८ , 
दिनांक २३ मे २०१८ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणारी साधन संपत्ती संस्था असे आहे . 


आदेश 


गो . मो . नांगरे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , राहुरी , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७४ ९/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित मम्मादेवी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , नगरदेवळा , तालुका 
पाचोरा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ )/( डी)/ ८२ ९ / २०१८, दिनांक 
२२ मे २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 
जळगाव , २२ मे २०१८ . 


राहुरी, २३ 


मे 


२०१८ . 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


. 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७४५/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , श्री नारायण महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , नेरी , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 

( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८३०/ २०१८, दिनांक २२ मे 
२०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७५१ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित जयश्रीराम महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, गंगापुरी, तालुका जामनेर, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८३२/ २०१८ , दिनांक २२ मे 
२०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 
जळगाव , २२ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव, २२ 


मे 


२०१८ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५ , २०१८ / श्रावण १८ - २४, शके १ ९ ४० 


आदेश 


आदेश 


अशोक 


क्रमांक जिविअ / जळगाव/ सहकार/ ७५६/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित कै . लुका लालचंद जाधव महिला 
बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , दळवेल 
तांडा, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए /पीआरएल /एजीआर/( ओ )/ ( डी )/८३४ / २०१८ , 
दिनांक २२ मे २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७७० / सन २०१८.- मी , 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा मोतीमाता महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , मांडवेदिगर , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीएसएल / एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८३५/ २०१८ , 
दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 
जळगाव , २५ मे २०१८. 


जळगाव, २२ 


मे 


२०१८ . 


, 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ७६६/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित बंजारा बजरंग 
महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
लिहे दिगर, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर /( ओ)/( डी)/ ८४३/ 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ७७२/ सन २०१८.- मी, अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित महर्षि वाल्मिक कोळी महिला 
बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , डोहरी, 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर / ( ओ)/( डी )/ ८३६ / २०१८ , 
दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , २५ 


मे 


२०१८ . 


जळगाव , 

२५ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७६८/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित मागासवर्गीय रमाई 
महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
पळासखेडा बु., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर / ( ओ)/( डी )/ ८४२/ 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार/ ७७४ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित बंजारा ( बापू) 
महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, 
खडकी, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८३७/ 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , 

२५ 


मे 


२०१८ . 


जळगाव , २५ 


मे 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


३ ९ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , 

२५ 


मे 


, 


२०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७७६/ सन २०१८. - मी , अशोक 
डी. बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित सावित्रीबाई फुले 
महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
पळासखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८३८/ 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७८२/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित जय गोपाल 
मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्यादित, तोंडापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ 
एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८४०/ २०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 


. 


जळगाव , २५ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


जळगाव , २५ 


मे 


२०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ७७८ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित मागासवर्गीय 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , तोंडापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ 
एजीआर/( ओ)/( डी)/८३९/ २०१८ , दिनांक २५ 

२०१८ असा आहे . 


आदेश 


अशोक 


मे 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७८४/ सन २०१८.- मी , 
डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा मरीयामाता महिला 
बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
टाकळी, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एमकेटीएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८४४/ 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 


- 


जळगाव , २५ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


, 


जळगाव , 

२५ मे २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७८०/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित बंजारा लक्ष्मण बापू 
महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
खडकी, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ८४१ / 
२०१८ , दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७८६/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे 
अधिसूचित करतो की , नियोजित कै . नवसाबाई उ. राठोड महिला 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९ - १५, २०१८ / श्रावण १८ - २४ , शके १९ ४० 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


बंदिस्त शेळीमेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लोंजे, 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ ८४५/ २०१८ , 
दिनांक २५ मे २०१८ असा आहे . 


अशोक डी . बागल, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , २५ 

मे २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


